राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या ७ 
व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या हप्त्यांचे 
प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


दिनांक : २४ मे, 2023 


वाचा - १. वित्त विभाग शासन अधिसूचना क्रमांक: वेपूर - २०१९/प्र. क्र. १/सेवा-९, 

दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे - २०१९/प्र. क्र. ५८ /सेवा-४, 
दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ 

३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: सेनिवे - २०१९/प्र. क्र. ५८ /सेवा-४, 
दिनांक १ मार्च, २०१९ 

५. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक ३० मे, २०१९ 

६. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक २३ जून, २०२० 

७. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक ३० जून,२०२१ 

८. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र. ८/सेवा-९, 
दिनांक ०९ मे,२०२२ 


प्रस्तावना - 

शासन अधिसूचना वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये ७ व्या वेतन 
आयोगाची थकबाकी सन २०१९-२० पासून पुढील ५ वर्षात, ५ समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 
रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची कार्यपद्धती शासन परिपत्रक 
वित्त विभाग, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित केळी आहे. तसेच राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्‍कम ५ वर्षात, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याबाबत 
शासन परिपत्रक ३० मे, २०१९ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९ 


तसेच निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्‍कम ५ वर्षांत, ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा 
करण्याचे दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ आणि दिनांक १ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये आदेशित केले आहे. 


राज्यात कोविड - १९ (कोरोना) या विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व 
त्यामुळे राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन शासन निर्णय 
वित्त विभाग, दिनांक ०९ मे, २०२२ अन्वये राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि 
निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक १ जुले, २०२१ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान दिनांक ०९ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
करण्यात आले आहे. तसेच या झासन निर्णयामध्ये उर्वरीत देय असलेल्या हप्त्यांचे प्रदान 
करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. 


वरील पार्श्वभूमीवर थकबाकीच्या उर्वरीत हप्त्यांच्या प्रदानासंबंधीचा प्रश्न शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय - 


शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुले, २०२२ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या 
अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ४ थ्या हप्त्यांची रक्‍कम पुढे नमूद 
केल्याप्रमाणे यथास्थिती भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अथवा 
रोखीने अदा करावी:- 
(अ) निवृत्तिवेतनधारकांना निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ४ थ्या हप्त्याची रक्‍कम माहे जून, 
२०२३ च्या निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात यावी. 


(ब) राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या ४ थ्या हप्त्याची रक्‍कम माहे जून, २०२३ 
च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी. 


(क) सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर सर्व शासन अनुदानित 
संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या ४ थ्या हप्त्याची रक्‍कम माहे जून, २०२३ च्या 
च्या वेतनासोबत अदा करण्यात यावी. 


वरील (ब) आणि (क) मधील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९ 


(i) भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्‍कम 
त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी आणि राष्ट्रीय 
निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्‍कम रोखीने अदा करण्यात यावी. 


(i) जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसह) दिनांक 
१ जून, २०२२ ते या शासन आदेशांच्या दिनांकापर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील अथवा मृत्यू 
पावले असतील, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या उर्वरीत हप्त्यांची रक्कम रोखीने 


अदा करण्यात यावी. 


२. कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणाऱ्या 
थकबाकीच्या ४ थ्या हप्त्यांच्या रकमेवर शासन परिपत्रक दिनांक २० फेब्रुवारी,२०१९ मधील 
परिच्छेद क्र.१४ मधील तरतुदीनुसार दिनांक १ जुले, २०२२ पासून व्याज अनुज्ञेय राहील. 


३. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली रक्‍कम २० 
फेब्रुवारी,२०१९ मधील परिच्छेद क्र.१४ Helles तरतूदी प्रमाणे काढता येणार नाही. 


8, थकबाकीच्या रकमेच्या प्रदानासंबंधी वरीळ वाचा - क्रमांक १ ते ५ येथील शासन 
Heartless अन्य तरतूदींचे अनुपालन करण्यात यावे. 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग/सेवा - ४ कार्यासनाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
३४-आअ/२३/सेवा-४, दिनांक १८.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8१॥/959॥01॥9.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२४१३२७५३७३०५ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VINAYAK 
ARVIND DHOTRE 100: 
(वि. अ. धोत्रे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


, राज्यपालांचे सचिव 
२. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९ 


Re 


उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 

विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 

सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

सिनियर रिसर्च ऑफीसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), 
खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली 

मंत्रालयीन सर्व विभाग 

मंत्रालयाच्या सर्व विभागांखाळील विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, (सर्वी 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
राज्य महिला आयोग, वरळी ,मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 

महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व कोषागार अधिकारी 

लेखाधिकारी, सर्व वेतन पडताळणी पथके,मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 
मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका 

कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहूरोड/देवळाळी/अहमदनगर 
कुलसचिव, सर्व कृषि आणि कृषितर विद्यापीठे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र. क्र.८/सेवा-९ 


30. 
२३८. 


४५. 


संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई 

सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती 
नागपूर 

बहूजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी. डी .ओ., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२० 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन,एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई-४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश SAAS) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५ 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट,मुंबई-२१ 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


